कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या पदावर 
पदोन्नतीने पदस्थापना. 
महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः एसएलएस-१११७/(३१८/२०१७)/आ.(वर्ग-१)..(२) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: ०६ एप्रिळ, २०१८. 


शासन आदेशा :- 
जलसंपदा विभागातील पुढील सहायक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) यांना कार्यकारी अभियंता 

(स्थापत्य) या पदावर रुपये १५६००-३९१०० (ग्रेड पे ६६००) या वेतनश्रेणीत खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदावर 
सहायक कार्यकारी अभियंता संवर्गाच्या नियमित कोट्यातून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या 
अधीन राहून पदोन्नती देण्यात येत आहे. 
श्री.प्रविण दत्तात्रय चावरे (ज्ये.क्र.२) (खुला) 
श्री.गोकुळ श्रावण महाजन (ज्ये.क्र.३) (इ.मा.व.) 
श्री.ओमकार भरत उोंडूरे (ज्ये.क्र.४) (खुला) 
श्री.जगदीश मधुकर पाटील (ज्ये.क्र.५) (खुला) 
श्री.अमरदीप शंकरराव पाटील (ज्ये.क्र.६) (इ.मा.व.) 
श्रीमती गुंजन अशोक करांडे (ज्ये.क्र.७ (खुला) 
श्री.यशोदीप मनोहर कडलग (ज्ये.क्र.८) (खुला) 
. श्री.चिन्मय विलासराव वाकोडे (ज्ये.क्र.९) (इ.मा.व.) 
St STATS आनंदराव नाईक (ज्ये.क्र.१० (अ.जा. 

१०.श्री.गणेश हरिदास सलगर (ज्ये.क्र.११) (भ.ज. (क) 

११.श्री.स्वप्नीळ विजय काळे (ज्ये.क्र.१२) (भ.ज. (बौ) 

१२.श्री.अब्जळलप्रकाडा नागेश Har (ज्ये.क्र.१३) (वि.मा.प्र.) 

१३.श्रीमती दिनेश्री काळू राजभोज (ज्ये.क्र.१४) (अ.जा.) 

१४.श्री.अशोक शांकर पवार (ज्ये.क्र.१५) (वि.जा.(ऑ) 

१५.श्रीमती वृषाली रामकृष्ण पवार (ज्ये.क्र.१६) (इ.मा.व.) 

१६.श्री.नंदकिशोर नारायण भामरे (ज्ये.क्र.१७) (इ.मा.व.) 

१७.श्री.कृष्णा एकनाथराव घुगे (ज्ये.क्र.१८) (भ.ज. (डौ) 
२. वर नमूद अधिकाऱ्यांना खालील अटींच्या अधीन राहून पदोन्नती देण्यात येत आहे :- 

१) सदर पदोन्नती ही मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दि.०४.०८.२०१७ 
रोजी दिलेल्या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा.सर्वोच्व न्यायालयात दाखल केलेल्या व प्रलंबित 
असलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम 
निर्णयाच्या अधीन राहील. 

२) वरील अधिकाऱ्यांची पदोन्नती ही सहायक कार्यकारी अभियंता संवर्गाच्या अंतिम ज्येष्ठतेच्या व 
त्यामध्ये होणाऱ्या बदलांच्या अधीन राहील व या पदोन्नतीमुळे वरील अधिकाऱ्यांना सदर 
पदोन्नतीच्या दिनांकापासून ज्येष्ठतेचा हक्क मागता येणार नाही. 


>» KC “७ A -5 


one SG -€४ 


शासन आदेशा क्रमांकः एसएलएस-१११७/(३१८/२०१७)/आ.(वर्ग-१) 


३) त्यांना देण्यात आलेली ही पदोन्नती कोणतीही पूर्वसूचना वा नोटीस न देता रद्द करण्याचा अधिकार 
शासन राखून ठेवीत आहे. 
३.  पदोन्नत झालेल्या वरील अधिकाऱ्यांपैकी श्री.प्रविण दत्तात्रय चावरे व श्री.अमरदीप शांकरराव पाटील 
यांच्या पदोन्नतीने पदस्थापनेबाबतचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. तसेच, उर्वरित 
अधिकाऱ्यांची पदोन्नतीने नियुक्‍ती सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व प्रशासकीय सोईच्या दृष्टीने खालीलप्रमाणे 
करण्यात येत आहे:- 
अक्र धिकाऱ्याचे नाव | सध्या धारण करीत असलेले पदोन्नतीने नियुक्तीचे पद अभिप्राय 
पद 
रि २ ३ Po षु 
शि श्री.गोकुळ श्रावण | स.का.अ., PS वढोदा कार्यकारी अभियंता, तापी खोरे | रिक्‍त पदी. 
महाजन उ.सि.बांधकाम उप विभाग, | सर्वेक्षण व अन्वेषण विभागीय 
Pel वढोदा. पथक, जळगाव. 
२. | श्री.ओमकार भरत | स.का.अ., लघु पाटबंधारे कार्यकारी अभियंता, प्रकल्प | Raa पदी. 
age ग्रा(कामे) उप विभाग, संकल्पचित्र कालवा विभाग क्र. 
नारायणगांव. २, पुणे. 
३. | श्री.जगदीठ| स.का.अ., लघु Wed यकारी अभियंता, रत्नागिरी | रिक्‍त पदी. 
मधुकर पाटील उप विभाग, कोलाड पाटबंधारे विभाग, रत्नागिरी 
(सिंचन). 
वि श्रीमती गुंजन स.का.अ., निरा देवघर कार्यकारी अभियंता, वेग वर्धित | रिक्‍त पदी. 
अशोक करांडे प्रकल्प उप विभाग क्र.६ सिंचन लाभ विशेष पथक, 
सांगवी (भाटघर) जलसंपत्ती भवन, 
कोथरुड,पुणे. 
५. । श्री.यशोदीप स.का.अ., लघु पाटबंधारे =| कार्यकारी अभियंता, जालना | रिक्‍त पदी. 
मनोहर कडलग  । उप विभाग, सिल्लोड. लघु पाटबंधारे विभाग, 
जालना. 
६. | श्री.चिन्मय स.का.अ., अरूणावती TPR! अभियंता, मध्यम व | रिक्त पदी. 
विलासराव वाकोडे | पाटबंधारे उप विभाग क्र.१, joy पाटबंधारे विभाग, 
दिग्रस. अचलपुर. 
वि श्री.अमोल स.का.अ., ताकारी वसाहत व | कार्यकारी अभियंता, लघु । रिक्त पदी. 
आनंदराव नाईक | भांडार उप विभाग, ताकारी. | पाटबंधारे विभाग, जिल्हा 
परिषद, सातारा. 
८. | श्री.गणेडा हरिदास | स.का.अ., पाटबंधारे कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे | रिक्‍त पदी. 
सलगर बांधकाम उप विभाग क्र.१, । बांधकाम विभाग, रत्नागिरी 
लांजा. (बांधकाम). 
९. श्री.स्वप्नील विजय | स.का.अ., प्रवरा कालवा कार्यकारी अभियंता, | रिक्‍त पदी. 
काळे जल निस्सारण उप विभाग, | संकल्पचित्र विभाग wy, 
खंडाळा, जि.अहमदनगर. । नाशिक. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेशा PATH: एसएलएस-१११७/(३१८/२०१७)/आ.(वर्ग-१) 


अक्र धिकाऱ्याचे नाव | सध्या धारण करीत असलेले पदोन्नतीने नियुक्तीचे पद अभिप्राय 
पद 
शि A aos | स.का.अ., पाटबंधारे प्रकल्प यंकारी अभियंता, बुलढाणा | रिक्‍त पदी. 
नागेडा कन्ना अन्वेषण उप विभाग क्र.१, पाटबंधारे विभाग, बुलढाणा. 
अमरावती. 
7 श्रीमती दिनेश्री स.का.अ., संकल्पचित्र उप | कार्यकारी अभियंता व| रिक्त पदी. 
काळू राजभोज विभाग, कळवा, ठाणे. पदसिध्द अवर सचिव, 
जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 
१२. । श्री.अशोक शंकर | स.का.अ., भू.वि.(स्था)उप । कार्यकारी अभियंता, लघु | रिक्‍त पदी. 
पवार विभाग क्र.१, परभणी. पाटबंधारे विभाग, हिंगोली 
(बांधकाम). 
१३. । श्रीमती वृषाली स.का.अ., उर्ध्व व ्यकारी अभियंता, | रिक्‍त पदी. 
रामकृष्ण पवार संकल्पचित्र उप पथक क्र.२, । जलविज्ञान प्रकल्प विभाग, 
अमरावती मुख्यालय- नागपूर. 
नागपूर. 
7 श्री.नंदकिशोर स.का.अ., दगडी धरण उप । कार्यकारी अभियंता, | रिक्‍त पदी. 
नारायण भामरे विभाग क्र.१, नाथनगर जायकवाडी पाटबंधारे विभाग, 
(उत्तर) पैठण. पैठण, नाथनगर (उत्तर) , 
जि.औरंगाबाद. 
१५. | श्री.कृष्णा स.का.अ., लघु पाटबंधारे । कार्यकारी  अभियंता,कृष्णा | श्री.म.र.अवलगांवकर यांच्या 
एकनाथराव घुगे | सर्वेक्षण उप विभाग, मराठवाडा बांधकाम विभाग | नियतकालीक बदलीने रिक्‍त 
औरंगाबाद. क्र.१, उस्मानाबाद. होणाऱ्या पदी. 


४. संबंधीत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सूचित करण्यात येते कौ, अ.क्र.१७ येथील श्री.कृष्णा एकनाथराव घुगे 
यांना श्री.म.र.अवलगांवकर यांच्या नियतकालीक बदलीचे आदेश निर्गमित झाल्यानंतर कार्यकारी अभियंता 
(स्थापत्य) पदोन्नतीच्या पदावर रुजू होण्याकरीता कार्यमुक्त करावे. 

५. सदर अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर 
सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसूल विभाग वाटप नियम, २०१५ नुसार महसूली विभागाचे वाटप 
करण्यात आलेले आहे. 

६. सदर पदोन्नत अधिका-यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी पदोन्नतीचे/नियुक्‍तीचे आदेशा प्राप्त 
झाल्यापासून तात्काळ नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होणे आवश्‍यक आहे. त्याप्रमाणे ते विहित मुदतीत 
नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर झाले नाहीत, तर त्यांना सदर पदोन्नतीमध्ये स्वारस्य नाही असे गृहीत धरुन 
शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही-१०८७/११३१/प्र.क्र.११/८९/बारा, दि.३०.०४.१९९१ 
मधील तरतूदीनुसार शासनस्तरावरुन त्यांची पदोन्नती रद्द करण्यात येईल, याची कृपया नोंद घ्यावी. 

७. वरील पदोन्नत अधिकारी हे नवीन नियुक्तीच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर झाले याबाबत 
शासनास doesttclass1.wrd @maharashtra.gov.in या ई-मेल आयडीवर त्वरीत अवगत करावे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेशा PATH: एसएलएस-१११७/(३१८/२०१७)/आ.(वर्ग-१) 


a 


प्रत, 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४०६११३९२०१६२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Sunil Gangaram Gangarkar 
IN, o=Government Of Maharashtra, 

S 1 n | | G a Nn g a fa mM ou=Water Resources Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra 
2.5.4.20=8b25 1 2fdfec4104829bc2f439e33adb2 

G a n g a rka r e3f823a285cfade8 149e690564bc 136, cn=Sunil 
Gangaram Gangarkar 
Date: 2018.04.06 11:41:07 +05'30' 


(सु.गं.गांगरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल महोदयांचे सचिव. 

मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव. 

मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 

अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (जलसंपदा)/ सचिव (जलसंपदा व्यवस्थापन व लाक्षेवि)/ सचिव (प्रकल्प 
समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व महासंचालक/कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभाग 

सर्व मुख्य अभियंता व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,मुंबई . 
सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

सर्व अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य), जलसंपदा विभाग. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता), १-मुंबई / २-नागपूर. 
खाजगी सचिव, मा.मंत्री (जलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई. 

खाजगी सचिव, मा.मंत्री (जलसंधारण), मंत्रालय, मुंबई. 

खाजगी सचिव, मा.राज्य मंत्री (जलसंपदा) 

संबंधीत अधिकारी. (कार्यालय प्रमुखामार्फत) 

संबंधीत जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

सर्व कार्यासने जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई . 

कार्यासन आ (वर्ग-१), संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


